महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
Email ID - d.shedmekhe@nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.१९४/पदुम-१ दिनांक : ०४.०५.२०२१ 


शासन आदेशा :- 


पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक वैरण विकास अधिकारी (गट-क) (एस-१३: ३५४००-११२४००) 
या पदावरून वैरण विकास अधिकारी (गट-ब) (एस-१५:४१८००-१३२३००) या पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ येथे 


नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 

अ. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेले पद 

क्र. 

Ea | २ ३ शाय 

ह श्री. शिंगाडे अमित दिपक, | खुला । वैरण विकास अधिकारी, प्रादेशिक 
सहाय्यक वैरण विकास अधिकारी, पशुसंवर्धन सह आयुक्त यांचे कार्यालय, 
वळूमाता प्रक्षेत्र, हिंगोली नागपूर विभाग, नागपूर 

२ श्री. खरात अण्णा जगन्नाथ, | खुला । वैरण विकास अधिकारी, प्रादेशिक 
सहाय्यक वैरण विकास अधिकारी, पशुसंवर्धन सह आयुक्त यांचे कार्यालय, 
वळूमाता प्रक्षेत्र, जत, जि. सांगली अमरावती विभाग, अमरावती 

३ | श्री. पाटील प्रशांत रमेश, सहाय्यक | खुला । वेरण विकास अधिकारी, प्रादेशिक 
वैरण विकास अधिकारी, वळूमाता पशुसंवर्धन सह आयुक्‍त यांचे कार्यालय, 
प्रक्षेत्र, ताथवडे, जि. पुणे लातूर विभाग, लातूर 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ या प्रकरणी दि. ४.८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. 
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यामधील आरक्षित 
पदे रिक्‍त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेने भरण्यात 
यावीत अशा सूचना सा.प्र.वि./कार्यासन १६-ब ने दि.२०.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
आहेत. 

३. सा.प्र.वि./कार्यासन १६-ब यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सदर पदोन्नत्या तदर्थ व पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येत 
आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१९४/पदुम-१ 


४. कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर, वैरण विकास अधिकारी या पदावर पदोन्नतीनंतर 
पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्राप्त परिस्थितीनुसार 
कार्यमुक्त करण्याची दक्षता घ्यावी. पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेल्या अधिका-यांचा रुजू अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा. 


५. संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधी मार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधीळ तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०५०४१६३०४१३४०१ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dilip JAIRAM 
Shedmekhe 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत :- १) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
४) आयुक्त पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे-०७. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास मंडळ, नागपूर 
) 
) 
) 
) 


६) प्रादेशिक पश्ुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर/ अमरावती/ लातूर 

७) सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) प्रक्षेत्र व्यवस्थापक वळूमाता प्रक्षेत्र, हिंगोळी/जत/ताथवडे 

९) महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१०) सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) संबंधित अधिकारी, ARI आयुक्‍त पश्नुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१२) निवडनस्ती-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


